स्व.नि.वाघाये पाटील सैनिक उच्च माध्यमिक 
विद्यालय, लाखनी, जि. भंडारा या शाळेमध्ये सन 
२०१०-११ या वित्त विभागाच्या निर्बंध कालावधीत 
पदभरती करण्यात आलेल्या ५ शिक्षकेतर पदांना 
कार्योत्तर मान्यता देणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : इसैशा-२०२०/(११९/२०)/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ३२ 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३ 


वाचा - 
१ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांक SAA १०९५/(२७८/९५)/माशि-८, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, १९९५ 
२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांक इसैशा १००१/(१८५/२००१)/माशि-७, 
दिनांक ५ जुले, २००२ 
प्रस्तावना :- 


राज्यात खाजगी व सक्षम स्वयंसेवी संस्थांना माध्यमिक स्तरावर सैनिकी शिक्षण देणा-या शाळा सुरु 
करण्यास संदर्भाधीन क्र.(१) येथील दिनांक २६ सप्टेंबर, १९९५ च्या शासन निर्णयान्वये परवानगी दिली आहे. 
शासनाने सन १९९६-९७ पासून परवानगी दिलेल्या ज्या सैनिकी शाळेमध्ये इयत्ता १० वी पर्यंतचे वर्ग आहेत तेथे 
इयत्ता ११ वी व नैसर्गिक वाढीने इयत्ता १२ वी चा शास्त्र ( विज्ञान) शाखा अभ्यासक्रम सुरु करण्यास संदर्भाधीन 
क्र.(२) येथील दिनांक ५ जुले, २००२ च्या शासन निर्णयान्वये परवानगी देण्यात आली आहे. 


2. स्व.नि.वाघाये पाटील सैनिकी उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाखनी, जि. भंडारा या सैनिकी शाळेस शासन 
पत्र दिनांक ६.९.२०१० अन्वये सन २०१०-११ या शैक्षणिक वर्षापासून इ. ११ वी विज्ञान शाखा व सन २०११-१२ 
पासून नैसर्गिक वाढीने इ. १२ वी विज्ञान तुकडी सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सदर शाळेमध्ये सन 
२०१०-११ या वित्त विभागाच्या निर्बंध कालावधीत पदभरती करण्यात आलेल्या ५ शिक्षकेतर पदांना दिनांक 
१३.१२.२०२२ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने कार्योत्तर 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 


स्व.नि.वाघाये पाटील सैनिकी उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाखनी, जि. भंडारा या सैनिकी शाळेमध्ये 
सन २०१०-११ या वित्त विभागाच्या निर्बंध कालावधीत पदभरती करण्यात आलेल्या ५ शिक्षकेतर पदांना याद्वारे 
खालील अटींच्या अधिन राहून कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत आहे:- 


१) सदर पदांना वैयक्तिक मान्यता देताना आरक्षण, सेवाप्रवेशनियमातील तरतूदी, बिंदुनामावली व अन्य 
ज्या बाबी तपासणे आवश्‍यक आहेत, अशा सर्व बाबी तपासण्यात याव्यात. 

२) सदर पदांना थकबाकी देय राहणार नाही. 

, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.११९/आपुक, दिनांक ०१.०३.२०२३ अन्वये 

दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इसैशा-२०२०/(११९/२०)/एसएम-६ 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३३११४२२२०७१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by BABASAHEB 5 KHANDARE 
Date: 2023.03.31 14:27:06 +05'30' 
(बाबासाहेब खंदारे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
३. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा, मुंबई 
४. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद, मुंबई 
५. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
६. सर्व विधान सभा व विधान परिषद सदस्य 
७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
८. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
९. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
१०. कक्ष अधिकारी, कार्यासन व्यय-५/ कार्यासन आपुक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर 
१४. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, भंडारा 
१५. निवडनस्ती (एसएम-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


